सन 2020-29 करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (ICPS) या योजनेअंतर्गत 
निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १९ ऑक्टोंबर,२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १३/०५/२०२० 

. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. १९/०६/२०२० 

. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. ०३/०७/२०२० 

. शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८, दि. २०/०८/२०२० 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मराबासंस/का-२/३६-वेतन/२०२०- 
२१/६८० दि.२८/०९/२०२० 


oc “७० AD WO 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन 
२०२०-२१ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्यापोटी अनुक्रमे रू. ७८५०.४२ लक्ष व 
रु.५७६०.१० लक्ष असा एकुण रु. १३६१०.५२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
असून यापैकी राज्य हिऱड्यापोटी रु.५९६.१० लक्ष व केंद्र हिस्सा रु.११५२.०३ लक्ष निधी अनुक्रमे वाचा 
क्रमांक १ ते ४ वरील शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 


२. मा उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.५७१५/२०२० (महाराष्ट्र निरीक्षणगृह 
कर्मचारी संघटना विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) या न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायालयाने 
निर्देशाच्या अनुषंगाने सदर योजनेअंतर्गत केंद्र हिस्सा प्राप्त होण्यापुर्वी राज्यात कार्यरत 
बालगृह/निरिक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता केंद्र हिऊ्यातील रु.६५५.१० लक्ष व राज्य 
हिळ्यातील रू.३६७.२२ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील 
रकाना २ मधील लेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ५ प्रमाणे या शासन निर्णयाद्वारे आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, पुणे यांना निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


(रुपये लक्ष) 
अ. अर्थसंकल्पीत यापुर्वी प्रस्तावित 
क लेखाशिर्ष भड छु 
क्र निधी वितरीत निधी | वितरण 
ES x 3 tos षु 
मागणी क्र.एक्स-०१ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 
: (१६) शासकीय संस्था, ११८०.४८ ३४६.८० ३६१.४९ 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(२२३५ ७००९), केंद्र हिस्सा, 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राज्य 
हिस्सा 
१६२.८६ 
२ | (२२३५ Coad), (राज्य हिस्सा) वत 908.32 
१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 
3 (00)(09) ऐक त्यके बाल सरंक्षण योजना eos aes ९ 
(२२३५ 0०२७ केंद्र हिस्सा 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
(००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
४ | (२२३५ 0०३६), राज्य हिस्सा ५१०.९० १०२.१८ । २०४.३६ 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
एकुण ३२४४.७१ ९२४.५१ | 9022.32 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 


येत आहे. 


४. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


विहीत नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 


दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 


आहरण यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.५२/का-०८ 


६. सदरशासन निर्णयवित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६५/व्यय-६, दि.१६/१०/२०२० 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१०२०१६५०४७५०३० असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di lly signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 


DN: c=IN, st=Maharasht 
2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d0 
82658e494c85, postalCode=400032, street=MANTRALAYA, MUMBA, 
ber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391 
S ITA RAM JARAN D E 9053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
ite: 2020.10.20 16:52:44 +05'30' 
(र.सि.जरांडे) 


उप सचिव, (अ.का.)महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 
१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्राळय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
qo. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


